RNI No. MAHBIL / 2009 / 40124 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग पाच 


वर्ष ७ , अंक १० ] 


रविवार , डिसेंबर २६ , २०२१ / पौष ५ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ९ , किंमत : रुपये २६.०० 


असाधारण क्रमांक ५५ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र विधानसभेत व महाराष्ट्र विधानपरिषदेत सादर केलेली विधेयके . . 


महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 


महाराष्ट्र विधानसभेत दिनांक २४ डिसेंबर , २०२१ रोजी पुरःस्थापित करण्यात आलेले खालील विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११६ अन्वये 
प्रसिद्ध करण्यात येत आहे : 


L. A. BILL No. XXXIX OF 2021 . 


XXIX 


A BILL 


FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA CO - OPERATIVE 

SOCIETIES ACT , 1960 . 


सन २०२१ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ३ ९ . 


१ ९ ६१ चा 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० यामध्ये आणखी सुधारणा करण्याकरिता विधेयक . 

ज्याअर्थी , यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० यामध्ये आणखी 
सुधारणा करणे इष्ट आहे ; त्याअर्थी , भारतीय गणराज्याच्या बाहत्तराव्या वर्षी , याद्वारे , पुढील अधिनियम करण्यात 
येत आहे : 


महा . २४ . 


१ . 


या अधिनियमास , महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( तिसरी सुधारणा ) अधिनियम , २०२१ , असे म्हणावे . संक्षिप्त नाव . 


( १ ) 


भाग पाच - ५५-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , डिसेंबर २६ , २०२१ / पौष 


शके १ ९ ४३ 


१ ९ ६१ चा 


महा . २४ . 


सन १ ९ ६१ चा २ . महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ मुख्य अधिनियम " असा 
महाराष्ट्र अधिनियम 

केला आहे ) याच्या कलम २ मधील , खंड ( १ ९ ) चा , उप - खंड ( अ -१ ) वगळण्यात येईल . 
क्रमांक २४ याच्या 
कलम २ ची 

सुधारणा . 


सन १ ९ ६१ चा 


३ . 


मुख्य अधिनियमाच्या कलम २५ अ मधील , “ या अधिनियमाच्या " या मजकुरानंतर , “ किंवा त्याखाली 
महाराष्ट्र अधिनियम केलेल्या नियमांच्या " हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल . 
क्रमांक २४ याच्या 
कलम २५ अ ची 

सुधारणा . 


४ . 


मुख्य अधिनियमाच्या कलम २६ ऐवजी , पुढील कलम दाखल करण्यात येईल 


: 


1 


सन १ ९ ६१ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक २४ याच्या 
कलम २६ ऐवजी 

दाखल करणे . 


यथोचित प्रदाने 
करण्यात येईपर्यंत 
सदस्यत्वाचे कोणतेही 
हक्क वापरावयाचे 

नाहीत . 


" '२६ . कोणताही सदस्य , अधिनियमात , नियमांत व उपविधींमध्ये तरतूद केली असेल अशा हक्कांचा 

, 
वापर करण्यास हक्कदार असेल : 

परंतु , कोणत्याही सदस्यास , तो संस्थेच्या उपविधींन्वये वेळोवेळी विहित करण्यात येईल आणि विनिर्दिष्ट 
करण्यात येईल अशी सदस्यत्वाबाबतची रक्कम संस्थेला चुकती करीपर्यंत किंवा संस्थेतील असा हितसंबंध 
संपादित करीपर्यंत , अशा हक्कांचा वापर करणार नाही : 

परंतु आणखी असे की , सदस्यत्वाच्या हक्कांचा वापर करण्यासाठी भाग भांडवलातील सदस्याच्या 
किमान अंशदानात वाढ केल्यास , संस्था , सदस्यांला मागणीची यथोचित नोटीस देईल आणि तिचे अनुपालन 
करण्यासाठी वाजवी कालावधी देईल . " . 


५ . 


मुख्य अधिनियमाच्या कलम २७ मधील , 


( १ ) पोट - कलम ( १ अ ) वगळण्यात येईल ; 


सन १ ९ ६१ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक २४ याच्या 
कलम २७ ची 

सुधारणा . 


( २ ) पोट - कलम ( ३ ) मधील , " क्रियाशील " हा शब्द वगळण्यात येईल . 


1 


1 


सन १ ९ ६१ चा ६ . मुख्य 

अधिनियमाच्या कलम ७३ अ मध्ये , पोट - कलम ( ९ ) मधील , " क्रियाशील सदस्य नसेल आणि 
महाराष्ट्र अधिनियम तो " हा मजकूर वगळण्यात येईल . 
क्रमांक २४ याच्या 
कलम ७३ अ ची 

सुधारणा . 


सन १ ९ ६१ चा 


७ . 


7 


महाराष्ट्र अधिनियम 


क्रमांक २४ याच्या 
कलम ७३ अअअ ची 

सुधारणा . 


मुख्य अधिनियमाच्या कलम ७३ अअअ मध्ये , पोट - कलम ( १ ) मधील , 
( १ ) पहिल्या परंतुकानंतर , पुढील परंतुक समाविष्ट करण्यात येईल : 

“ परंतु आणखी असे की , शिखर संस्थेच्या बाबतीत , आणि अपवादात्मक परिस्थितीत , अन्य 
कोणत्याही संस्थेच्या बाबतीत , निबंधकास , राज्य शासनाच्या पूर्व मान्यतेने , समितीच्या सदस्यांची 
संख्या पंचवीसपर्यंत वाढवता येईल : 

( २ ) विद्यमान दुसऱ्या परंतुकातील , “ परंतु आणखी असे की , " या मजकुराऐवजी , “ परंतु तसेच , " 
हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 


1 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , डिसेंबर २६ , २०२१ / पौष ५ , शके १ ९ ४३ 


८ . 


मुख्य अधिनियमाच्या कलम ७३ कअ मधील पोट - कलम ( १ ) मधील , 

सन १ ९ ६१ चा 
( १ ) खंड ( दोन - अ ) वगळण्यात येईल ; 

महाराष्ट्र अधिनियम 

क्रमांक २४ याच्या 
( २ ) खंड ( चार ) मधील , “ त्याखाली केलेल्या नियमांखाली " या मजकुरानंतर “ किंवा संस्थेच्या कलम ७३ कअ ची 

सुधारणा . 
उपविधीखाली " हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल . 


९ . 


मुख्य अधिनियमाच्या कलम ७५ मधील , पोट - कलम ( १ ) मध्ये , 

सन १ ९ ६१ चा 

महाराष्ट्र अधिनियम 
( १ ) पहिल्या परंतुकाआधी , पुढील परंतुक समाविष्ट करण्यात येईल : 

क्रमांक २४ याच्या 
“ परंतु , निबंधकास , सांसर्गिक रोग , सार्वत्रिक साथरोग , पूर , अतिवृष्टी , दुष्काळ किंवा कलम ७५ ची 

सुधारणा . 
भूकंप यांसारख्या अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये , वर निर्दिष्ट केलेला कालावधी , सर्वसाधारण 
किंवा विशेष आदेशाद्वारे , तीन महिन्यांपेक्षा अधिक नसेल इतका वाढवता येईल ; " ; 

( २ ) पहिल्या परंतुकामधील , “ परंतु " या मजकुराऐवजी , “ परंतु आणखी असे की " हा मजकूर 
दाखल करण्यात येईल ; 

( ३ ) दुसऱ्या परंतुकामधील , “ परंतु आणखी असे की " या मजकुराऐवजी , “ परंतु तसेच " हा 
मजकूर दाखल करण्यात येईल . 


१० . 


मुख्य अधिनियमाच्या कलम ७७ अ मधील , 

सन १ ९ ६१ चा 
( १ ) पोट - कलम ( १ ) चे तिसरे परंतुक वगळण्यात येईल ; 

महाराष्ट्र अधिनियम 

क्रमांक २४ याच्या 
( २ ) पोट - कलम ( ३ ) मध्ये , 

कलम ७७ अ ची 
( एक ) “ सहा महिन्यांच्या " या मजकुराऐवजी , “ बारा महिन्यांच्या ” हा मजकूर दाखल करण्यात 

सुधारणा . 


येईल ; 


( दोन ) परंतुकामधील “ सहा महिन्यांपेक्षा " या मजकुराऐवजी , “ बारा महिन्यांपेक्षा " हा मजकूर 
दाखल करण्यात येईल . 


सन १ ९ ६१ चा 


- 


महाराष्ट्र अधिनियम 


1 


११ . मुख्य अधिनियमाच्या कलम ७८ मधील , पोट - कलम ( १ ) मधील , 

( १ ) खंड ( एक ) मध्ये , “ सहा महिन्यांहून " या मजकुराऐवजी , “ बारा महिन्यांहून " हा मजकूर दाखल क्रमांक २४ याच्या 
करण्यात येईल ; 

कलम ७८ ची 
( २ ) तिसरे परंतुक वगळण्यात येईल . 
२ 

सुधारणा . 
१२ . मुख्य अधिनियमाच्या कलम ७८ अ मधील , पोट - कलम ( १ ) च्या , खंड ( अ ) मधील , उप - खंड सन १ ९ ६१ चा 
( दोन ) मधील , “ सहा महिन्यांहून " या मजकुराऐवजी , “ बारा महिन्यांहून " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 

महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक २४ याच्या 
कलम ७८ अ ची 

सुधारणा . 
१३ . मुख्य अधिनियमाच्या कलम ७ ९ मधील , 

महाराष्ट्र अधिनियम 
( १ ) विद्यमान पोट - कलम ( १ ) ला त्याचे पोट - कलम ( १-१अ ) असा नवीन क्रमांक देण्यात येईल ; क्रमांक २४ याच्या 
आणि अशा प्रकारे नवीन क्रमांक दिलेल्या पोट - कलम ( १-१अ ) पूर्वी , पुढील पोट - कलम समाविष्ट करण्यात कलम ७ ९ ची 
येईल 

सुधारणा . 
" ( १ ) निबंधकास , कोणत्याही संस्थेस किंवा संस्थांच्या वर्गास या अधिनियमाच्या तरतुदींचे , 
त्याखाली केलेल्या नियमांचे , संस्थेच्या उप - विधींचे किंवा या अधिनियमान्वये निबंधकाने पारित केलेल्या 
कोणत्याही आदेशाचे अनुपालन करण्यासाठी कारवाई करण्याचे निदेश देता येतील ; आणि संस्थेचा 
अधिकारी किंवा संस्थेचे अधिकारी , त्यात विनिर्दिष्ट केलेल्या कालावधीत त्या आदेशाचे अनुपालन 
करण्यास बांधील असतील . " ; 


सन १ ९ ६१ चा 


भाग पाच - ५५-२ 


४ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , डिसेंबर २६ , २०२१ / पौष ५ , शके १ ९ ४३ 


या मजकुराऐवजी “ पोट - कलमे ( १ ) व 


( २ ) पोट - कलम ( ३ ) मध्ये , “ पोट - कलम ( १ ) 
( १-१अ ) " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 


१४ . 


मुख्य अधिनियमाच्या कलम ८२ ऐवजी , पुढील कलम दाखल करण्यात येईल : 


सन १ ९ ६१ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक २४ याच्या 
कलम ८२ ऐवजी 

दाखल करणे . 


06 


लेख्यांतील दोषांची 

दुरुस्ती . 


1 


1 


" ८२ . ( १ ) जर लगतपूर्ववर्ती कलमान्वये केलेल्या लेखापरीक्षेच्या निकालामध्ये संस्थेच्या कामकाजात 
कोणतेही दोष असल्याचे उघड केले असेल तर , संस्था , लेखापरीक्षा अहवालाच्या दिनांकापासून तीन 
महिन्यांच्या आत , लेखापरीक्षकाने किंवा लेखापरीक्षा करणाऱ्या व्यवसाय संस्थेने दाखवून दिलेले दोष किंवा 
नियमबाह्यता याबाबत निबंधकाकडे स्पष्टीकरण देईल आणि दोष दुरुस्त करण्यासाठी पावले उचलेल व 
नियमबाह्यता दूर करण्यासाठी उपाययोजना करील , आणि त्यावर तिने केलेल्या कारवाईचा अहवाल , 
निबंधकाला सादर करील आणि तो , पुढील सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवील . निबंधक , आदेशात विनिर्दिष्ट 
केलेल्या मुदतीत असे दोष दूर करण्याच्या दृष्टीने , अशा आदेशात विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशी कारवाई 
करण्यासाठी , अशा संस्थेस किंवा तिच्या अधिकाऱ्यांस निदेश देणारा आदेश देखील काढू शकेल . 

( २ ) निबंधक किंवा त्याने प्राधिकृत केलेली व्यक्ती , लेखापरीक्षा दुरुस्ती अहवालाची छाननी करील 
आणि त्यानुसार , असा अहवाल प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या आत अशा अहवालाविषयी 
संस्थेला कळवील . 

( ३ ) संस्थेकडून संपूर्ण दुरुस्ती करण्यात येईपर्यंत , संस्थेच्या दुरुस्ती अहवालावर , त्याचे , किंवा 
यथास्थिति , तिचे बाबनिहाय अभिप्राय देणे आणि आपला अहवाल निबंधकाला सादर करणे ही संबंधित 
लेखापरीक्षकाची किंवा लेखापरीक्षा करणाऱ्या व्यवसाय संस्थेची जबाबदारी असेल . 


1 


1 


1 


( ४ ) जर संस्था , लेखापरीक्षा दुरुस्ती अहवाल निबंधकास व वार्षिक सर्वसाधारण सभेपुढे सादर 
करण्यात कसूर करील तर , निबंधक आदेशाद्वारे निबंधकास व वार्षिक सर्वसाधारण सभेपुढे लेखापरीक्षा 
दुरुस्ती अहवाल सादर करणे ज्याचे कर्तव्य होते , आणि जो , वाजवी कारणांशिवाय उपरोक्त कृती करण्यात 
कसूर करील , त्या समितीच्या कोणत्याही पदाधिकाऱ्याला किंवा यथास्थिति , सदस्याला , अशा आदेशामध्ये 
विनिर्दिष्ट करील त्याप्रमाणे , पाच वर्षांपेक्षा अधिक नसेल अशा कालावधीकरिता अशा समितीचा कोणताही 
पदाधिकारी किंवा सदस्य म्हणून निवडून येण्याकरिता किंवा समितीचा कोणताही पदाधिकारी किंवा सदस्य 
होण्याकरिता , अनर्ह ठरवू शकेल , आणि जर असा पदाधिकारी , संस्थेचा सेवक असेल तर , त्याच्यावर पाच 
हजार रुपयांपेक्षा अधिक नसेल इतक्या रकमेची शास्ती 


लादू शकेल : 


परंतु , या पोट - कलमाअन्वये असा आदेश काढण्यापूर्वी , निबंधक , संबंधित व्यक्तीला , त्याच्या विरुद्ध 
हाती घेण्याचे प्रस्तावित केलेल्या कारवाईविरुद्ध कारणे दाखविण्याची वाजवी संधी देईल किंवा देण्याची 
व्यवस्था करील . " . 


1 


सन १ ९ ६१ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक २४ याच्या 
कलम १० ९ ची 

सुधारणा . 


१५ . मुख्य अधिनियमाच्या कलम १० ९ मध्ये , पोट - कलम ( १ ) मधील , 
( १ ) “ निबंधकाने मुदतवाढ केली नसेल तर " या मजकुराऐवजी , “ निबंधकाने किंवा शासनाने 

मुदतवाढ 
दिली नसेल तर " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 
( २ ) पहिल्या परंतुकाऐवजी , पुढील परंतुके दाखल करण्यात येतील : 

“ परंतु , निबंधक एका वेळी एक वर्षापेक्षा अधिक आणि एकूण चार वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी 
कोणतीही मुदतवाढ देणार नाही : 

: 
परंतु आणखी असे की , जर दहा वर्षांपलिकडे आणखी मुदतवाढ देण्याची आवश्यकता असेल 
तर , निबंधक , अशा मुदतवाढीकरिता शासनाकडे प्रस्ताव पाठवील . शासन , एकावेळी एक वर्षापेक्षा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , डिसेंबर २६ , २०२१ / पौष ५ , शके १ ९ ४३ 


ہا 


५ 


3B 


येईल : 


11 


- 


अधिक आणि एकूण पाच वर्षांपेक्षा अधिक नसेल इतक्या कालावधीसाठी मुदतवाढ देऊ शकेल : 
परंतु तसेच , उपरोक्त दिनांकापासून पंधरा वर्षांची मुदत संपल्यानंतर , तात्काळ , परिसमापनाची 

, 
कार्यवाही समाप्त करण्यात आली असल्याचे मानण्यात येईल आणि निबंधक , परिसमापन कार्यवाही 
समाप्त करण्याचा आदेश पारित करील : " 

( ३ ) दुसरे परंतुक वगळण्यात येईल . 
१६ . मुख्य अधिनियमाच्या कलम १४४-५अ मध्ये स्पष्टीकरणापूर्वी , पुढील परंतुक समाविष्ट करण्यात सन १ ९ ६१ चा 

, 

महाराष्ट्र अधिनियम 

क्रमांक २४ याच्या 
" परंतु , वेतनदार सहकारी पतसंस्थेला , त्यांच्या सदस्यांच्या , सेवानिवृत्तीनंतर , त्यांना नाममात्र सदस्य कलम १४४-५अ ची 
म्हणून त्यांचे नाव नोंदवून , त्यांच्याकडून स्वेच्छेने ठेवी स्वीकारता येतील . 

सुधारणा . 
१७ . मुख्य अधिनियमाच्या कलम १४६ मधील , खंड ( ल -१ ) वगळण्यात येईल . 

सन १ ९ ६१ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक २४ याच्या 
कलम १४६ ची 

सुधारणा . 
१८ . मुख्य अधिनियमाच्या कलम १४७ मधील , खंड ( ल -१ ) वगळण्यात येईल . 

महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक २४ याच्या 
कलम १४७ ची 

सुधारणा . 
१ ९ . मुख्य अधिनियमाच्या कलम १५२ - अ मधील , पोट - कलम ( १ ) मध्ये , “ तीन दिवसांच्या आत " या सन १ ९ ६१ चा 
मजकुराऐवजी , “ तीन कार्य दिवसांच्या आत " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 

महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक २४ याच्या 
कलम १५२ - अ ची 
सुधारणा . 


सन १ ९ ६१ चा 


भाग पाच - ५५-२अ 


15 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , डिसेंबर २६ , २०२१ / पौष 


शके १ ९ ४३ 


२० . 


मुख्य अधिनियमाच्या कलम १५४ मधील , पोट - कलम ( २ अ ) मध्ये , 
( क ) “ किंवा कलम १०५ अन्वये परिसमापकाने दिलेल्या प्रमाणपत्राच्या " हा मजकूर वगळण्यात 


सन १ ९ ६१ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक २४ याच्या 
कलम १५४ ची 

सुधारणा . 


येईल ; 


3 


1 


सन १ ९ ६१ चा 


महाराष्ट्र अधिनियम 


( ख ) “ विचारार्थ स्वीकारला जाणार नाही : " या मजकुराऐवजी , “ विचारार्थ स्वीकारला जाणार नाही . 
जर पुनरीक्षण अर्ज मान्य केला असेल तर , पुनरीक्षण प्राधिकारी , अशा रीतीने जमा केलेली रक्कम अर्जदारास 
परत करण्याचा संस्थेला निदेश देणारा आदेश पारित करू शकेल : " हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल . 
२१ . मुख्य अधिनियमाच्या कलम १५४ ब मधील , 

( १ ) पोट - कलम ( १ ) मध्ये , “ ७८ अ , पोट - कलमे ( १ ) , ( १ अ ) " या मजकूराऐवजी , “ ७८ अ , 
पोट - कलमे ( १ ) , ( १-१अ ) , ( १ अ ) " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल 

( २ ) पोट - कलम ( २ ) मध्ये , “ ( १ ९ ) ( अ ) , ( अ -१ ) , ( ब ) " या मजकूराऐवजी , “ ( १ ९ ) ( अ ) , ( ब ) " , 
हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 
मुख्य अधिनियमाच्या कलम १५७ मधील , दुसरे परंतुक वगळण्यात येईल . 

, 


क्रमांक २४ याच्या 
कलम १५४ ब ची 

सुधारणा . 


3 ; 


२२ . 


सन १ ९ ६१ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक २४ याच्या 
कलम १५७ ची 

सुधारणा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , डिसेंबर २६ , २०२१ / पौष ५ , शके १ ९ ४३ 


७ 


1 


२ . 


. 


उद्देश व कारणे यांचे निवेदन 
संविधान ( सत्याण्णावी सुधारणा ) अधिनियम , २०११ द्वारे भारताच्या संविधानामध्ये सहकारी संस्थांशी 
संबंधित असणारा नवीन भाग नऊ - ख समाविष्ट करण्यात आला आहे . उक्त भाग नऊ - ख च्या सांविधानिक 
तरतुदींशी अनुरुप , उक्त अधिनियमामध्ये तरतुदी करण्याकरिता म्हणून , महाराष्ट्र शासनाने , महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा महा . २४ ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम " असा केला 
आहे ) यामध्ये विविध सुधारणा केल्या आहेत . 

गुजरात उच्च न्यायालयाने , राजेंद्र शहा विरुद्ध भारताचे संघराज्य ( २०१२ चा सीडब्ल्यूपीपीआयएल 
१६६ ) या प्रकरणी , भाग नऊ - ख चा समावेश करणारा उक्त संविधान सुधारणा अधिनियम घटनेविरोधी असल्याचे 
घोषित केले आहे . सर्वोच्च न्यायालयाने ( २०१४ चे दिवाणी अपिल क्रमांक ९ १०८ - ९ १० ९ ) या प्रकरणी गुजरात 
उच्च न्यायालयाचा न्यायनिर्णय , तो भारताच्या संविधानाचा भाग नऊ - ख संपूर्णपणे रद्दबातल करीत आहे या 
मर्यादेखेरीज , कायम केला आहे . उक्त न्यायनिर्णयामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने असे घोषित केले आहे की , 
भारताच्या संविधानाचा भाग नऊ - ख , जेथवर तो , भारताच्या विविध राज्यांमधील व संघराज्यांमधील बहुराज्यीय 
सहकारी संस्थांशी संबंधित आहे तेथवरच केवळ अंमलात असेल . 

संस्थेच्या सदस्यांच्या हितार्थ आणि सहकारी चळवळीच्या सुरळीत कामकाजाकरिता उक्त अधिनियमात 
विवक्षित सुधारणा करणे शासनास इष्ट वाटते . 
३ . उक्त अधिनियमाच्या प्रस्तावित सुधारणांची ठळक वैशिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत : 

( १ ) “ क्रियाशील सदस्य " या संज्ञेची व्याख्या व त्याच्याशी संबंधित असणाऱ्या तरतुदी वगळण्याच्या 
दृष्टीने , कलमे २ ( १ ९ ) , २६ , २७ व ७३ अ ची सुधारणा करणे ; 

व 
( २ ) जो सदस्य , सदस्य असण्याचे समाप्त झाला आहे किंवा जो सदस्य उक्त अधिनियमाखाली 
केलेल्या नियमांच्या तरतुदींद्वारे किंवा त्याअन्वये निरर्ह ठरला आहे अशा सदस्याचे नाव , त्यांच्या सदस्य 
नोंदवहीमधून काढून टाकणे संस्थेला शक्य व्हावे याकरिता कलम २५ अ ची 

( ३ ) राज्य शासनाच्या पूर्व मान्यतेने , शिखर संस्थांच्या , किंवा यथास्थिति , अन्य कोणत्याही 
संस्थांच्या समितीमध्ये सर्व महसुली विभागांना , जिल्ह्यांना किंवा तालुक्यांना प्रतिनिधित्व देण्याच्या दृष्टीने , 
शिखर संस्थेच्या आणि अपवादात्मक परिस्थितीत , अन्य कोणत्याही संस्थेच्या समितीची सदस्य संख्या , 
पंचवीसपर्यंत वाढविणे निबंधकास शक्य व्हावे यासाठी कलम ७३ अअअ ची सुधारणा 

करणे 
( ४ ) संस्थेच्या उप - विधींनुसार जो निरर्ह झाला आहे अशा सदस्यास निरर्ह ठरविणे संस्थेस शक्य व्हावे 
यासाठी कलम ७३ कअ ची सुधारणा करणे 

( ५ ) निबंधकास , सांसर्गिक रोग , सार्वत्रिक साथरोग , इत्यादींसारख्या अपवादात्मक परिस्थितीत , वार्षिक 
सर्वसाधारण सभा घेण्यासाठी , सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे , तीन महिन्यांपेक्षा अधिक नसेल अशा 
कालावधीसाठी वाढविता येईल अशी तरतूद करण्यासाठी कलम ७५ मध्ये सुधारणा करणे ; 

( ६ ) कलम ७८ व ७८ अ अन्वये नियुक्त केलेल्या प्रशासकांना किंवा प्रशासकांच्या समितीला त्यांची 
प्रशासकीय कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी त्यांचा कालावधी सहा महिन्यांपासून बारा महिन्यांपर्यंत वाढविण्यासाठी 
कलमे ७८ व ७८ अ यामध्ये सुधारणा करणे i 

( ७ ) उक्त अधिनियमाच्या , नियमांच्या किंवा उप - विधींच्या तरतुदींचे अनुपालन करण्यासाठी कोणत्याही 
सहकारी संस्थेस किंवा तिच्या वर्गास निदेश देणे निबंधकाला शक्य व्हावे याकरिता कलम ७ ९ ची सुधारणा 


3 


सुधारणा करणे 


; 


1 


3 ; 


3 


करणे ; 


; 


( ८ ) लेखापरीक्षा दुरुस्ती अहवालावर कार्यवाही करणे आणि अनुपालन न केल्याच्या प्रकरणी पुढील 
कार्यवाही करणे निबंधकास सुकर व्हावे यासाठी कलम ८२ ची सुधारणा करणे ; 

( ९ ) परिसमापनाच्या जटील प्रक्रियेमुळे काही सहकारी संस्था यांचे परिसमापनाचे काम दहा वर्षांमध्ये 
पूर्ण होऊ शकत नाही असे निदर्शनास आले असल्याने , संस्थेच्या परिसमापनाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा 
कालावधी , दहा वर्षांपासून पंधरा वर्षे इतका वाढविणे राज्य शासनास शक्य व्हावे यासाठी कलम १० ९ ची 


सुधारणा करणे ; 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , डिसेंबर २६ , २०२१ / पौष ५ , शके १ ९ ४३ 


सुधारणा करणे 


3 ; 


( १० ) निवृत्त होणाऱ्या सदस्यांना ठेवी परत केल्यामुळे झालेल्या रोखतेच्या टंचाईवर मात करण्यासाठी 
निवृत्त झालेल्या सदस्यांना , नाममात्र सदस्य करून , त्यांच्या निवृत्तीनंतर त्यांच्याकडून ठेवी घेण्यासाठी 
वेतनदार सहकारी पत संस्थेला अनुमती देण्यासाठी कलम १४४-५अ ची 

( ११ ) या अधिनियमाच्या तरतुदींपैकी कोणत्याही तरतुदींपासून किंवा त्याखाली केलेल्या नियमांपासून 
कोणत्याही संस्थेस किंवा संस्थेच्या वर्गास सूट देण्यासाठी राज्य शासनाचे अधिकार पुनःस्थापित करण्यासाठी 
कलम १५७ ची 


सुधारणा करणे . 


४ . 


वरील उद्दिष्टे साध्य करणे हा या विधेयकाचा हेतू आहे . 


+ 


बाळासाहेब पाटील , 


मुंबई , 
दिनांक २३ डिसेंबर , २०२१ . 


सहकार मंत्री . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , डिसेंबर २६ , २०२१ / पौष ५ , शके १ ९ ४३ 


९ 


वैधानिक अधिकार सोपविण्यासंबंधीचे ज्ञापन 


या विधेयकात वैधानिक अधिकार सोपविण्यासंबंधीचे पुढील प्रस्ताव अंतर्भूत आहेत : 

खंड ४.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० याचे कलम २६ बदली दाखल करण्याचा 
हेतू असणाऱ्या या खंडान्वये , उक्त अधिनियम , नियम व उपविधी खालील सदस्याच्या हक्कांचा वापर करणे 
त्यास शक्य व्हावे म्हणून , सदस्यत्वाबाबत सदस्याकडून संस्थेला द्यावयाची रक्कम किंवा सदस्याने संस्थेत 
संपादित करावचाया हितसंबंध , विहित करण्याचा अधिकार , राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे . 

खंड ९.– उक्त अधिनियमाच्या कलम ७५ मध्ये सुधारणा करण्याचा हेतू असणाऱ्या या खंडान्वये , 
निबंधकास , सांसर्गिक रोग , सार्वत्रिक साथरोग , पूर , अतिवृष्टी , दुष्काळ किंवा भूकंप यांसारख्या अपवादात्मक 
परिस्थितीमध्ये , वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्याचा कालावधी , सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे , तीन 
महिन्यांपेक्षा अधिक नसेल , इतका वाढविण्याचा अधिकार , निबंधकाकडे घेण्यात आला आहे . 

२. वैधानिक अधिकार सोपविण्यासंबंधीचे वर नमूद केलेले प्रस्ताव , सामान्य स्वरूपाचे आहेत . 


1 


1 


विधान भवन : 
मुंबई , 
दिनांक २४ डिसेंबर , २०२१ . 


राजेन्द्र भागवत , 
प्रधान सचिव , 


महाराष्ट्र विधानसभा . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


